शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून राज्यात नवीन 
विनाअनुदानित पदविका संस्था सुरु 
करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. 804282-HTED-14025/11/2024-MHT(TE-5) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक:- १० जुले, २०२४. 


संदर्भ :-१ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.Western/202¥-24/9- 
४४२१८६४८६३३, दि.१२.०६.२०२४. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/ एनजीपी/ 
एआयसीटीई मान्यता/२०२४/२८८, दिनांक ०३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून कै.बापुसाहेब पुंडलिक 


काळु पाटील बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे , श्री.मैय्यासाहेब पाटील इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी ,चाळीसगाव रोड, 
भडगाव,जि.जळगाव-४२४१०५ या संस्थेला राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभियांत्रिकी पदविका 
संस्था सुरु करण्यासाठी मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी 
संदर्भाधिन पत्राद्वारे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या प्रपत्र 


- अ मध्ये नमुद संस्थेला शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभियांत्रिकी 
पदविका संस्था व अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी खालील अटी व MAA SIT राहून शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
३. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 


मर्यादित राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ८०४२८२--६०-१४०२५/११/२०२४-॥॥ना(८-५) 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व शार्ती 


8. 


षु : 


मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक 
बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात 
येईल. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आव्यक आहे. 


. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व 


महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सर्व 
बाबींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


. अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 


निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 


. सदर अभ्यासक्रमांच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता 


घेण्याची कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 


. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन 


देण्यास संस्था पुर्णपणे जबाबदार राहील असे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना 
अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 


१०.संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया शुल्क व 


संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


११.सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 


प्रवेश नियमानुसार/पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


१२.शुल्क नियामक प्राधिकरण/ शासनाने वेळोवेळी निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहित केलेल्या 


शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ HACIA फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


१३.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः CoY2d2-HTED-98024/99/2028-MHT(TE-4) 


१४.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 


मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या 
दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


१५.सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 


महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 


१६.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिडान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 


कठोरपणे अंमळबजावणी करणे आव्यक राहील. 


१७.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे / अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती उद्भवते 


१८. 


त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी द्यावयाचे आहे. 
याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण संचलनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण 
मंडळ, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१९.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे विहीत नोंदणी शुल्क अदा केलेले 


नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन मान्यतेनुसार 
नवीन अभ्यासक्रमांचा / वाढीव प्रवेजञा क्षमतेचा समावेश शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्या War प्रक्रियेत 
करण्याची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१८१२२७१४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
AJ AY V | TT H A L DN: CN = AJAY VITTHAL KHARDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


K H A R D = TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Date: 2024.07.10 18:24:54 +05'30' 


(अजय वि. खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः CO¥YL2-HTED-9802Y/49/2028-MHT(TE-4) 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. सर्व संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली, 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
रिसर्च flesh, ari इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) 
Hue fier लेक पवई, मुंबई - Yoo ०८७, 

१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Institute 
Code 


SHRI. 
BHAIYASAHEB 
PATIL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 


CHALISGAON ROAD, 
BHADGAON DIST. 
JALGAON-424105 


शासन निरणंय क्र. $04282-HTED-14025/11/2024-MHT(TE-5) दि :- 10/07/2024. 
Annexure A 
List of New Unaided Institutes, Approved by AICTE from A.Y.2024-25 


District | 


JALGAON| 


Institution 
Type 


Private-Self 
Financing 


Program 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING 
AND 
TECHNOLOGY 


University 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 
Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 
Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 
Maharashtra 
State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


DIPLOMA 


AJAY VITTHA 


Name of Course 


ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
(Al AND 
MACHINE 
LEARNING 


CIVIL 
ENGINEERING 


COMPUTER 
ENGINEERING 


ELECTRICAL 
ENGINEERING 


MECHANICAL 
ENGINEERING 


KHARDE 


Page 1 of 1 


Course 
Status 


Un-aided 


Un-aided 


Un-aided 


Un-aided 


Un-aided 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
DN: CN = AJAY VITTHAL KHARDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.07.10 18:25:18 +05'30' 


Course 
Applied for 


Application 
for new 
Course 


Application 
for new 
Course 


Application 
for new 
Course 


Application 
for new 
Course 


Application 
for new 
Course 


